उप अभियंता (यांत्रिकी) या पदावर कनिष्ठ 
अभियंता / शाखा अभियंता (यांत्रिकी) 
(पदविकाधारक) संवर्गातून तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती देणेबाबत. 
सन २०२२-२०२३ ची निवडसूची. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- एसएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५४/२०२२/आ (वर्ग-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ सप्टेंबर, २०२४ 
आदेश 
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता (यांत्रिकी) (पदविकाधारक) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट 
अ" मध्ये उप अभियंता (यांत्रिकी) या पदावर सुधारीत वेतनश्रेणी-रुपये-५६१००-१७७५०० वेतन FS (एस-२०) 
वेतनावर खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांना विहित अटी व शा्तींच्या अधिन राहून ते सविस्तर पदस्थापना 
दिलेल्या ठिकाणी ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
पदविकाधारक गट 


अ. । ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नांव | जात | विकल्प महसूल =| पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
क्र. | क्रमांक प्रवर्ग | दिलेला | विभाग वाटप पदस्थापना 

महसुली । नियमानुसार 
विभाग प करण्यात 
आलेला 
महसूल विभाग 


| २३६ | श्री. महेश अदिनाथ | अ.ज. | कोकण-२ | कोकण-२ | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
भोबड विभाग, नाशिक अंतर्गत 
अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी 
मंडळ, नाशिक अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता , यांत्रिकी 
भांडार व विकास 
विभाग,कळवा,ठाणे अंतर्गत 
उपकार्यकारी अभियंता येथील 
रिक्‍त पदी 


२ २९३ श्री. सागर अरुण । खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
re विभाग, नाशिक अंतर्गत 
अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी 
मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता ,यांत्रिकी विभाग, 
सोलापूर अंतर्गत उप अभियंता, 
यांत्रिकी उपविभाग, बार्शी 
येथील रिक्‍त पदी 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५४/२०२२/आ (वर्ग-२) 


अ. । ज्येष्ठता 
क्र. | क्रमांक 


अधिकार्‍यांचे नांव 


जात 
प्रवर्ग 


विकल्प 
दिलेला 
महसुली 
विभाग 


महसूल 
विभाग वाटप 
नियमानुसार 


प करण्यात 


आलेला 


महसूल विभाग 


पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
पदस्थापना 


3 289 


श्री. निशांत 
ताराचंद मस्के 


अ.जा. 


अमरावती 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, नाशिक अंतर्गत 
अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी 
मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभाग 
(उप्रेप) नांदेड अंतर्गत उप 
अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग 
क्र.३, नांदेड येथील रिक्‍त पदी 


to} २९८ 


श्री. अरविद 
अशोकसा 
कोसंदल 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, नाशिक अंतर्गत 
अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी 
मंडळ, नाशिक अंतर्गत सहायक 
अधिक्षक अभियंता येथील रिक्‍त 
पदी 


4 300 


श्री. तेजस 
शशिकांत 
कुलकर्णी 


खुला 


पुणे 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, नाशिक अंतर्गत 
अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी 
मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, मुख्य द्वार उभारणी 
पथक क्र.४, औरंगाबाद अंतर्गत 
उप अभियंता, व्दार उभारणी 
उप विभाग क्र.४ ई, नांदेड 


art a are -: 


(i) सदर पदोन्नत्या, पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठ असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या व ज्यांची प्रकरणे 
विचारार्थ खुली ठेवण्यात आली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत आहेत. 


(ii) उप अभियंता (यांत्रिकी) पदावरील पदोन्नतीमुळे, संबंधित अभियंता हे नियमित पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, 
असा याचा अर्थ होत नाही व या तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नतीमुळे नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क त्यांना प्राप्त 
होणार नाहीत. तसेच भविष्यात काही विभाग / उपविभाग बंद झाल्यामुळे पदे कमी झाल्यास किंवा अन्य कोणत्याही 
कारणास्तव पदावनत करण्याची आवश्यकता भासल्यास तेव्हा कोणतीही नोटीस न देता कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांना, 
शेवटच्यास प्रथम (Last come first go) या तत्वानुसार पदावनत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५४/२०२२/आ (वर्ग-२) 


(ii) सदर पदोन्नत्या संबंधितांविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी / शिस्तभंग विषयक कार्यवाही चालू 
अथवा प्रस्तावित नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखाद्या अभियंत्याच्या 
विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित असल्यास त्याच्या बाबतीत हे पदोन्नती 
आदेश आपोआप रद्द होतील. 


(७ सदर पदोन्नती आदेश निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या fare अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे 
दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने 
दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. सदर 
दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयास मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये 
होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदरहू पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


(१ सदर पदोन्नतीच्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदोन्नत अधिकारी हजर न 
झाल्यास, ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत, असे गृहीत धरून त्यांना दिलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच, उप 
अभियंता (यांत्रिकी) पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती, पदोन्नत अभियंत्यांने नाकारल्यास त्यांचेबाबतीत सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(५) सदर पदोन्नत्या या तात्पुरत्या असून त्यांच्या मूळ संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द होण्याच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे संबंधितांना उप अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातील ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त 
होणार नाहीत. 


(vil) सदर पदोत्नत्या जरी तात्पुरत्या देण्यात येत असल्या तरी कालांतराने त्या नियमित होत असल्यामुळे जे 
अभियंते पदोन्नती नाकारतील, त्यांना कालबद्ध पदोन्नती/सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला 
असल्यास तो काढून घेण्यात येईल, याची संबंधितांना लेखी जाणीव करून द्यावी. एखाद्या कनिष्ठ अभियंता / 
शाखा अभियंता (यांत्रिकी) पदविकाधारक संवर्गातील अभियंत्याने उप अभियंता (यांत्रिकी) पदावरील पदोन्नती 
नाकारल्यास त्याप्रमाणे अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा. एखाद्या अभियंत्यांने उप अभियंता (यांत्रिकी) 
पदावरील पदोन्नती नाकारल्याखेरीज त्यांचे माहे सप्टेंबर, २०२४ पासूनचे कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता या 
पदावरील वेतन काढण्यात येऊ नये. याबाबतची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्यावर 
राहील. 


(vii) उप अभियंता (यांत्रिकी) पदावरील सविस्तर पदस्थापनेचे Ses प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत अभियंत्यांना 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची राहील. याबाबत दिरंगाई 
झाल्यास, संबंधित कार्यकारी अभियंत्यास जबाबदार धरण्यात येईल. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीच्या 
पदावर हजर होणार नाहीत, त्यांची माहिती संबंधित मुख्य अभियंता / कार्यालय प्रमुख यांनी शासनास तात्काळ 
सादर करावी. 


(ix) पदोन्नती आदेशानुसार संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी आलेल्या अभियंत्यांना संबंधितांनी विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. एखाद्या अभियंत्याला रुजू करून न 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५४/२०२२/आ (वर्ग-२) 


घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास याबाबत संबंधित 
कार्यकारी अभियंत्यांवर / आस्थापना अधिकाऱ्यांवर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


(x) सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥१॥१॥/०१५॥॥.90०५९.॥ या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९०२१४५००८०५२७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. संबंधितांनी सदर आदेशाची प्रत उपलब्ध करून घेऊन पुढील कार्यवाही 
तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
A N | L V | TT H A L DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0243d4781b79f36476 lefde22e15161622e87986f431d9 
1<ecc6469d5e203, postalCode=400032, st=Maharashtra 


cb J 
serialNumber=9A8B949B82C94F 286DC79EF74BFCAE2A4E204E31 
853685E98B0B86C438C888£9, cn=ANIL VITTHAL DEOKATE 
Date: 2024.09.02 14:50:43 +05'30' 


(अनिल देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
२. सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालय (जलसंपदा),मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

३. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने)* 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

७. उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नाशिक 

९. सर्व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), जळसंपदा विभाग 

१०. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 
११. सर्व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या. १२ व १६ बो, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. संबंधित अधिकारी (संबंधित कार्यालयामार्फत), 

१४. कार्यासने-आ(तांत्रिक)/आ(शा.अ.)/आ(स.अ.श्रेणी-२)/गोपनीय,जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई, 
१५. आ((वर्ग-२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


